अधिसंख्य पदावरील नियुक्तीला मुदतवाढ 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- जापप्र-४५१९/प्र.क्र.१९०/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २० डिसेंबर, २०२१. 


वाचा: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.जापप्र-४५१९/प्र.क्र.१९०/नवि-२७, 
दि.११.०१.२०२१. 
3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२८.१०.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा 
अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे 
निर्माण करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार, 
संदर्भीय क्र.२ येथीळ शासन निर्णयान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिनस्त असणार्‍या नगर रचना 
आणि मूल्यनिर्धारण विभागातील सहायक संचालक, नगर रचना संवर्गातील श्रीमती मंजुषा राजेंद्र 
घटे, श्रीमती अमिता रामराव रंभाड व श्री.प्रशांत नामदेवराव गावंडे तसेच, नगर रचनाकार संवर्गातील 
श्री.राजेंद्रसिंग शामसुंदरसिंग चौहान व श्री.शिवराम तुकाराम शिताफ यांच्या अधिसंख्य पदावरील 
नियुक्तीला, त्यांचा अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ 
महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत 
किंवा या विषयी शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी झानास प्राप्त होऊन त्यावर 
शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली ११ महिन्यांची मुदत दि.१०.१२.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता, संदर्भीय क्र.३ येथील दि.२८.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य 
पदावरील नियुक्त्यांना, त्यांच्या अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर 
पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या 
दिनांकापर्यंत किंवा याविषयी शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त 
होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सदर शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेऊन, नगर 
रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील सहायक संचालक, नगर रचना संवर्गातील श्रीमती मंजुषा 
राजेंद्र घटे, श्रीमती अमिता रामराव रंभाड व श्री.प्रशांत नामदेवराव गावंडे तसेच, नगर रचनाकार 
संवर्गातील श्री.राजेंद्रसिंग शामसुंदरसिंग चौहान व श्री.शिवराम तुकाराम शिताफ यांच्या अधिसंख्य 
पदावरील नियुक्तीला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जापप्र-४५१९/प्र.क्र.१९०/नवि-२७ 


शासन निर्णय :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील सहायक संचालक, नगर रचना संवर्गातील 
श्रीमती मंजुषा राजेंद्र घटे, श्रीमती अमिता रामराव रंभाड व श्री.प्रशांत नामदेवराव गावंडे तसेच, नगर 
रचनाकार संवर्गातील श्री.राजेंद्रसिंग शामसुंदरसिंग चौहान व श्री.शिवराम तुकाराम शिताफ यांच्या 
अधिसंख्य पदावरील नियुक्तीला त्यांचा अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात 
आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले 
असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा या विषयी झासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी 
शानास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी सध्या ज्या कार्यालयात 
कार्यरत आहेत त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
संबंधित वित्तीय वर्षाच्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. श्री.प्रशांत नामदेवराव गावंडे, सहायक संचालक, नगर रचना यांची अधिसंख्या पदावर 
नियुक्ती त्यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केळेला मूळ अर्ज 
क्र.५४८/२०२१ मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहील. 


8. a शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२८.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२०१४५८१५१५२५ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vijay Karbhari 


Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


—O 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 
संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

सह सचिव, वित्त विभाग,कार्यासन आपुक, मंत्रालय,मुंबई. 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन १६-बो),मंत्रालय,मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, --------- 

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी. (संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे मार्फत) 

१०) निवड नस्ती, नवि-२७. 


A 


Cc wv 


८८0 


&. SL 
~~ LYaeo Ss wae whe lS lass ls S ls Ne 


ween 


पृष्ठ २ पैकी 2 


